महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी 
केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि. ठाणे येथील 
गेस्ट हाऊसच्या स्थापत्य कामाच्या 
(Rennovation of Toilet block including 
Waterproofing Treatment, Plaster of 
Building & Painting, G.I. Pipe & CPVC Pipe) 
टप्पा-१ च्या रु.१,३९,८९,७९८.९५/- इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्याअप्र १५१७/प्र.क्र.८९/का.०९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 
१) सह संचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे 
यांचे पत्र क्र. म.न्या.अ/उत्तन/११८०/२०१७, दि.०९.०८.२०१७ 
2) सह संचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे 
यांचे पत्र क्र. MJA/U/9283/209¢, दि.१९.०८.२०१८ 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग क्र.१, ठाणे यांचे पत्र क्र. साबांविक्र.१/प्रशा-३/६५०६/२०१८, 
दि.१६.०८.२०१८ (अंदाजपत्रके) 


ces 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था व भारतीय मध्यस्थी केंद्र, उत्तन, ठाणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील 
पत्रान्वये संस्थेच्या गेस्ट हाऊसचे नुतनीकरणाचे रु.२,४२,२१,१७९/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक शासनास सादर 
केले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर अंदाजपत्रकाची रक्‍कम परिगणित करुन रु.२,७८,२४,३३०/- इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली होती. वित्त विभागाने सदर कामाचे दोन टप्प्यात विभाजन करण्यात 
येऊन टप्पा-१ व टप्पा-२ असे दोन स्वतंत्र अंदाजपत्रक सादर करण्याबाबत अभिप्राय दिले होते. यानुसार संदर्भ क्र. 
२ येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन ठाणे यांनी संस्थेच्या 
गेस्ट हाऊसच्या इमारतीच्या कामाचे विभाजन करुन टप्पा-१ व टप्पा-२ प्रमाणे A-Wing करिता 
रु.१,३९,८९,७९८.९५/- इतक्या रकमेचे व B-Wing करिता रु.१,३९,८९,७९८.९५/- इतक्या रकमेचे अशा दोन 
टप्प्याचे मिळून एकूण रु.२,७९,७९,५९७.९०/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक शासनास सादर केले आहे. सदर 
अंदाजपत्रकासह प्रस्ताव वित्त विभागास मान्यतेसाठी सादर केला असता त्यास वित्त विभागाने टप्पा-१ येथील कामांस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था व भारतीय 
मध्यस्थी केंद्र, उत्तन, ठाणे येथील गेस्ट हाऊसचे नुतनीकरणाचे A-Wing करिता रु.१,३९,८९,७९८.९५/- इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५१७/प्र.क्र.८९/का.०९ 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि. ठाणे येथील गेस्ट 
हाऊसच्या स्थापत्य कामाच्या (Rennovation of Toilet block including Waterproofing Treatment, Plaster of 
Building & Painting, G.l. Pipe & CPVC Pipe) टप्पा-१ (A-Wing) च्या &.9, 38,08, ¢.84/- इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकीय कामांस या झासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर प्रकरणी खर्च मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान, (०५) (०१) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था 
(संकेतांक क्रमांक २०१४ ०२०७) २७-लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात पुरवणी 
मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करुन भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७६६/१८/व्यय-५, दि.२९.०९.२०१८ अन्वये 
मिळालेल्या मंजूरीने तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ (वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका- 
१९७८) Helles भाग-पहीळा, उपविभाग ३, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र.२७(२)(अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी वित्तीय अधिकाराच्या अटींचे पालन करण्याची व प्रचलित कार्यपद्धतीचा 
अवलंब करुन व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 
५. MSR TINA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१६१११४१८१६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82acab3b732c4edd5 
6e818f8a3b355588753, 


Shyamkant Kaloti 0० वीळा” 
(अ. श्या. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 
२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१ व २), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
३. सह संचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
६. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 
७. विधि व न्याय विभाग (का.२३/२४/२५), मंत्रालय, मुंबई 
८. निवडनस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


